श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 
पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.६/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मार्च, २०१८. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१०/प्र.क्र.१०९/का.१४४४ दि. १२ सप्टेंबर, २०१४ 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२६ मे,२०१७ 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२१ सप्टेंबर,२०१७ 
) 
) 


४) शासन ज्ञापन क्र. तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.१६/का. १४४४ दि. १९ मार्च.२०१८ 
५) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: तीक्षेवि/सुअंर०१७-१८/का-१/कावि/८१/२०१८ 
दि. २३ मार्च, २०१८ 
प्रस्तावना :- 


श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठीच्या दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, मान्यता देण्यात आलेल्या 
आराखड्यातील शासनाच्या रु.१०९४.८९ कोटी सहभागापैकी आराखड्यातील कामांसाठी सन 
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी विभागीय आयुक्त, पुणे यांना 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


श्रीक्षेत्र देहे-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठीच्या आराखड्यातील कामांसाठी विभागीय आयुक्त, पुणे यांना रु.४.५० लाख (रु. चार 


लक्ष, TART हजार फक्त) निधी वितरित करण्यात येत आहे. या निधीचे उद्दिष्टनिहाय वाटप 
खालीलप्रमाणे आहे.:- 


उद्दिष्ट निहाय बाबी रुपये हजारात 
०१ वेतन सर ४,०० 
०६ दूरध्वनी व वीज oe 30 
१३ कार्यालयीन खर्च = 20 
एकूण -- 8,40 


२. सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०१) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 
पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ २७११) योजनातंर्गत (दत्तमत)” याखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.६/का.१४४४ 


३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ६ 
फेब्रुवारी,२०१८ मध्ये नमुद अटींच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३१११२६१२१८१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Hadambar Prashant Sarjerao 


Hadambar ee ae 
Prashant मरत 
Sarjerao 1117 
(प्रशांत हाडंबर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

४) वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई. 

७) निवड नस्ती, का.१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


